Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018- 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ११ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ -२८ , २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च, २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१५ - १८२- प्र .क्र . ९८ - नवि - ९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप कलम ( १) नुसार अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस- २४९६- २६४३-प्र.क्र . 
३०० ( अ)- १९९७-नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी, २००० अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ०१ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे 
“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात , नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास ( यापुढे “ उक्त मेट्रो ” असे संबोधले आहे) राज्य शासनाने निर्णय 
क्रमांक नासुप्र - ३३१३-प्र .क्र . ४१ - नवि -७, दिनांक ३० जानेवारी, २०१४ अन्वये तर केंद्र शासनाने पत्र क्रमांक के - १४०११- २४ - २०१३ -एमआरटीएस-४, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१४ नुसार तत्वतः मान्यता दिलेली असून पत्र क्रमांक के -१४०११-( एन - १)- २०१४ - एमआरटीएस - ३, दिनांक २१ ऑगस्ट , 
२०१४ अन्वये अंतिम मान्यता दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे सिताबर्डी येथील खसरा क्रमांक ३०२, सिटी सर्व्हे क्रमांक १८४८ , एकूण क्षेत्र ५. ३५ हेक्टर ही 
शासकीय जागा सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभाग व रस्ता मध्ये समाविष्ट आहे. (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, व्यवस्थापकीय संचालक, नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि . यांनी दिनांक ३० जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये नागपूर मेट्रो 
प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने मौजे सिताबर्डी खसरा क्रमांक ३०२ , सिटी सर्व्हे क्रमांक १८४८ मधील १८७२ .२८ चौ . मी . सार्वजनिक / निमसार्वजनिक 
वापराचे व १६६२. ३६८ चौ . मी . रस्त्यावरील ( elevated ) असे एकूण ३५३४.६५६ चौ . मी . क्षेत्र वाणिज्य वापराकरीता तथा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत 
स्टेशन व अनुषंगिक या वापराकरीता समाविष्ट करण्याची शासनास विनंती केलेली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव " असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त प्रस्तावांतर्गत जागा “ वाणिज्य ” तथा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत स्टेशन व अनुषंगिक या वापर 
विभागात ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) समाविष्ट करणे आवश्यक झाले आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


ना - एक - अ- १ ( २६१३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १- ७, शके १९४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १कक ) ( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
जनतेकडून सूचना | हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना दिनांक २४ जुलै, २०१७ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करून तसेच वृत्तपत्रात 
प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात प्राप्त होणा- या सूचना / हरकतीवर सुनावणी देण्यासाठी सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांची उक्त 
अधिनियमाचे कलम १६२ (१) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. तद्नंतर आवश्यक 
त्या चौकशीअंती व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलास मान्यता देण्याचे शासनाचे मत झाले 
आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १कक ) ( ग ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे . 


फेरबदल 


अ . क्र . 


उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 


मंजूर फेरबदल 


जागेचे वर्णन 

( २ ) 


( ३ ) 


मौजा सिताबर्डी खसरा क्र . ३०२, 
सिटी सर्व्हे क्र . १८४८ 
( १ ) क्षेत्र १८७२ .२८ चौ . मी . 
( २) क्षेत्र १६६२. ३६८ चौ . मी . 


सार्वजनिक / निमसार्वजनिक 
रस्त्यावरील क्षेत्र 


वाणिज्य 
रस्त्यावरील क्षेत्रात ( elevated ) 
मेट्रो रेल प्रकल्पाअंतर्गत स्टेशन व 
अनुषंगिक वापर . 


उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत एक महिना कालावधीसाठी उपलब्ध राहिल . 

( १) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 
( २) सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 
( ३) व्यवस्थापकीय संचालक , नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि ., नागपूर . 
( ४ ) सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर. 
( ५) सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २२-२८ , २०१८ / चैत्र १- ७, शके १९४० 


HTT 9 - 31 ( F1. f . .), H . TIT. FT., 37 . $6 . 87 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 , Dated the 14th March , 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS -2415 -182- CR -98 -UD - 9-2015 . 

Whereas , the Government has sanctioned the Second Revised Development Plan of Nagpur Municipal 
Corporation (hereinafter referred to as the “ said Development Plan ” ) vide Urban Development DepartmentNotification 
No . TPS -2496 - 2643-CR -300 (A )-1997-UD -9, dated 7th January , 2000 under sub section ( 1) of Section 31 ofthe Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah .XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act")which has come 
into force with effect from the 1st March , 2000 ; 

And whereas, the State Governmenthas given its approval to the NagpurMetro Rail Project (hereinafter referred to 
as “ the said Metro " ) vide the Government Resolution No. NIT -3313 -CR -64-UD - 7 , dated the 30th January 2014 and the 
CentralGovernment also has conveyed its in - principle approval vide its letter No. K - 1401 - 24 - 2013 -MRTS - IV , dated the 
11 th February 2014 and accorded its final approval vide its letter No. K - 14011 -(N - 1)- 2014 -MRTS - III , dated 21st August, 
2014 ; 

And whereas , the Government landbearing Khasara 302 , C . T. S . No. 1848 admeasuring about 5 . 35 Ha. of Mouze 
Sitabardi is shown as Public / Semi-Public Zone and road in said Development Plan (hereinafter referred to as the “ said 
lands") ; 

And whereas , the Nagpur Metro Rail Corporation Ltd ., Nagpur has requested to the Government to include the 
land bearing Khasara No . 302 , CTS No. 1848 of Mouje Sitabardi (admeasuring 1872 . 28 Sq . mt.) which is in Public / 
Semi- Public Zone as per Development Plan and the land over the Road admeasuring 1662.328 Sq .mt. thus totalland 
admeasuring 3534 .656 sq.mt. in to CommercialZone for implementation of said Metro Project and Metro Rail Station 
and allied uses (hereinafter referred to as the “ said Proposal”) ; 

And whereas , the State Government is of the opinion that, in the public interest,it is necessary to take recourse 
of Section 37 (1AA ) ( a) of the said Act, to make modification in the sanction Development Plan regarding the said 
proposal (hereinafter referred to as “the said Modification ") ; 

And whereas , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA) (a ) of the said Act, the Governmenthas 
published the Notice for inviting Suggestion /Objection from the general public in respect to the said Modification , in the 
Official Gazette , dated 24th July, 2017 as well as the news paper and for hearing suggestions / objections received 
respect of the said modification , appointed the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur, as the Officer 
under Section 162 ( 1) of the said Act. ; 

And whereas , the appointed Officer has submitted his report to the Government on 11th October, 2017 , and after 
making necessary inquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune , the Government 
find it expedient that the said modification sanctioned . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section ( 1AA) ( C ) of Section 37 of the said Act, 
Government hereby sanctions the said modification accordingly and for that purpose amends the said Development 
Plan as follows. 


MODIFICATION 


Sr. No . 


Sanction Modification 


Description of 

land 


Proposel in the said 
Development Plan 

( 3) 


( 2 ) 


The Land bearing Khasara 
No. 302 , CTS No. 1848 , 
Mouje Sitabardi 
(1) The land admeasuring 

1872 . 28 Sq. mt. 
(2 ) The land admeasuring 

1662. 368 Sq. mt. 


Public / Semi- Public 


Commercial 


Area over the road 


Metro Rail project station & 
allied activity to be constructed 
over the road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० 


This Plan showing the said Modification along with this Notification , shall be kept open for inspection of the 
generalpublic at the following offices on all theworking days for the period of one month . 

(1) The Commissioner,NagpurMunicipalCorporation ,Nagpur. 
( 2) The Nagpur ImprovementTrust,Nagpur. 
(3 ) The Managing Director,Nagpur Metro Rail Corporation Ltd .,Nagpur. 
(4 ) The Joint Director of Town Planning ,Nagpur Division , Nagpur. 
(5 ) The Assistant Director of Town Planning ,Nagpur Branch , Nagpur. 


This Notice shall also be available on the State Government web site www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN, 
Section Officer. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 


अध्यक्षा, नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक एमसीयु-वियो-बांध - १४९६- २०१८ . 


उमरेड शहराची सुधारित अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस 
२४९८ -२८७-प्र. क्र . २५-९८ -नवि -९ , दिनांक ८ जुलै, २००३ अन्वये अंशतःमंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट , २००३ पासून अंमलात आली 
आहे व शासनाचे नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - २४९८ - २८७-प्र.क्र . २५ - ९८- नवि-९, दिनांक १९ जुलै, २००५ 
ला वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दिनांक ५ सप्टेंबर, २००५ पासून अंमलात आलेली आहे . 


उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१७ चा ठराव क्रमांक २०१ व २०२ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर 
विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालीदिलेल्या तपशीलाप्रमाणे बदल प्रस्तावित केला 
आहे . 


तपशील 


अ. क्र . 


खसरा क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील मंजूर 

उपयोग 
( ४ ) 


फेरबदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


५०० 


ना विकास क्षेत्र 


रहिवासी 


मौजा उमरेड , ता . उमरेड , सर्व्हे क्र . ५२९ / १ , 
५२७, ५२६ , ५२५ . 
मौजा उमरेड , ता . उमरेड , सर्व्हे क्र . ७६ / १ 


२०० 


ना विकास क्षेत्र 


रहिवासी 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २२- २८ , २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर फेरबदलासंबंधी कोणाला 
काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याचे आत अध्यक्ष, नगर परिषद , उमरेड 
यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला 
जाईल . 


उमरेड : 
दिनांक १२ मार्च २०१८ . 


श्रीमती विजयलक्ष्मी भदोरीया , 

अध्यक्षा , 
नगर परिषद , उमरेड . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No . MCU- DP- BA-1496 - 2018. 


The Development Plan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban Development 
Department vide resolution No. TPS- 2498 - 287 -CR - 25 -98 -UD -9 , dated 8th July 2003 with effect from 25th August 2003 
and vide resolution No. TPS - 2498 - 287 -CR - 25 - 98 -UD -9 , dated 9th July 2005 excluded part Development Plan which 
came in force with effect from 5th September 2005 . 


The Municipal Council, Umred has proposed to make modification under Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 clause 37 ( 1) in the aforesaid finalDevelopment Plan vide its GeneralCommittee Resolution No. 201 
and 202 , dated 30th December 2017 as below . — 


DESCRIPTION 


Sr. No . 


Kh . No . 


Area 


Presentuse as per 
Development Plan 

( 4) 


Proposed use after 
Modification Proposed 


(3 ) 


( 5 ) 


H. A. 


1 


5 .00 


No DevelopmentZone 


Residential 


Mauza Umred , Tah . Umred Sr. No. 529/ 1 , 
527, 526, 525 
Mauza Umred , Tah .Umred Sr.No. 76 /1 


2 


2.00 


No DevelopmentZone 


Residential 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the 
Municipal Council during the office hours . 

Now , in pursuance of section 37 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby notified that 
any person having any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall communicate the 
same in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification publish in the Official 
Gazeett. 

The objection or suggestion if any received within the above mentioned period ofone month will be considered by 
the Council while submitting the proposed modification to the Government of sanction . 


Umred : 


SHRIMATI VIJAYLAXMI BHADORIYA , 

President , 
MunicipalCouncil,Umred . 


Dated the 12th March 2018 . 
ना - एक - अ- २ ( २६१३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १- ७, शके १९४० 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 

__ अध्यक्ष , नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक कावि -नपंभा- बांध . वि .-९५६- २०१८ 

भामरागड शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा भामरागड नगर पंचायतेने न . प . सर्वसाधारण सभा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ , 
ठराव क्र . ८ अन्वये जाहीर केलेला आहे . त्यानुसार नगर पंचायती या क्षेत्राधिकारा करिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे 
कलम २३( १ ) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात येत आहे . भामरागड नगर पंचायतीच्या हद्दी क्षेत्रात येणा- या व 
खालीलप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना करावयाची आहे. त्या क्षेत्राचा नकाशा भामरागड नगर पंचायतेच्या कार्यालयात सुट्टीचे दिवसखेरीज 
कार्यालयीन वेळात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ पोट- कलम ( २) अन्वये नागरिकांस पाहण्यासाठी खुला ठेवण्यात 
आला आहे. ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजनेच्या हद्दीसंबंधी काही सूचना अगर हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , त्या तारखेपासून ६० दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना व हरकती भामरागड नगर पंचायतेकडे लेखी द्याव्यात, म्हणजे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २३ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये भामरागड नगर पंचायत त्यांचा विचार करील . उशीरा आलेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

भामरागड नगर पंचायत स्थानिक क्षेत्राचा तपशिल 
अ . क्र . दिशा 

मौजा भामरागड ( ग्रामपंचायत भामरागडमध्ये समाविष्ट संपूर्ण क्षेत्र ) 
( १ ) ( २ ) 
१ पुर्व दिशा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी , अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) याचा कलम ३४१- क चे 

पश्चिम दिशा पोट- कलम ( १ ), (१क ) आणि (२ ) याच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन उद्घोषणा, नगर विकास विभाग क्र . एम . सी . ओ. 
उत्तर दिशा २०१३- प्र . क्र . ८४- भाग १- नवि - १४ , दिनांक १ मार्च २०१४ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड 
दक्षिण दिशा या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित केलेले आहे . उक्त अधिनियमान्वये तसेच 

भामरागड हे गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालय असल्यामुळे दिनांक २३ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने 
अधिसूचना प्रसिद्ध करुन अनुसूची अ व ब नुसार भामरागड ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्रासाठी भामरागड नगर 
पंचायत या नावाने नगर पंचायत गठीत केलेली आहे . 

( अवाच्य), 
भामरागड : 

अध्यक्ष, 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 

नगर पंचायत , भामरागड . 


cw० 


oris kept opez (2) of the p if any Snation 
ofthe 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

BY PRESIDENT, NAGAR PANCHAYAT 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. WS - NPB- Const. D- 956- 2018. 

The Bhamragad Municipal Council by its Special General Body Resolution No. 8 , dated 22nd February, 2018 
has declared its intention to prepare Development Plan as per the provisions of Section 23 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction . A copy of the plan showing the area for which 
the Development Plan is to be prepared is kept open for inspection by the public on the working days at the office to 
the Municipal Council as required under section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
Suggestions or objections regarding boundaries of the said D .P . if any should be communicated in writing to the Nagar 
PanchayatOffice within 60 days from the date of publication of declaration of the said intention in the Maharashtra 
GovernmentGazette as required vide Section 23 ( 1) ofthe Act . Suggestion / Objections received after the given period 
will notbe take into consideration . 
Sr. Locations 

The Revenue Boundary ofMouja Bhamragad and the whole area of 
No . 

Village Panchayat Bhamragad 

( 3 ) 
East 

As per Maharashtra Government Proclamation , Urban Development No. MCO 
West 

2013/ C . R. 84/ Part -1/ UD-14, dated 1st March, 2014 and Notification dated 
North 

23rd April 2015 . The whole area of the village Panchayat of Bhamragad . 
South 

(Illegible ), 
Bhamragad : 

President , 
Dated the 6th March 2018 . 

Nagar Panchayat, Bhamragad . 


( 2 ) 


AWN- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


